RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग 


चार - ब 


वर्ष ४ , अंक २२]] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ३१ - जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १६,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


एक - ल 


यांमध्ये 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


३५ 


बुधवार , फेब्रुवारी १७, २०१६ / माघ २८ , शके १९ ३७ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 
क्रमांक चौविआ. १०१६/ प्र. क्र . १/ २०१६ /वित्त आयोग कक्ष. - महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ ( २००५ चा महा. १६ ) याच्या कलम ७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्य शासन महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व 
व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियम, २००६ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता पुढील नियम करीत आहे, ते असे : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन ( सुधारणा) नियम , २०१६ असे संबोधण्यात यावे. 

२. महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियम , २००६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ मुख्य नियम ” असा करण्यात 
आला आहे.) च्या नियम ३ मधील खंड ( क ) च्या अंतर्गत परंतुकाऐवजी पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल 

परंतु सन २०१३-१४ , २०१४-१५ , २०१५-१६ व २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांकरिता ही अट शिथिल करण्यात येत आहे. " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व. कृ . पाटील, 


शासनाचे उप सचिव . 


(१ ) 


भाग चार ब -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३१- जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६ , शके १९ ४० 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated 17th February 2016 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGETARY MANAGEMENT ACT , 2005 . 

No. FFC . 1016 /C.R . 1/2016 /F.C . Desk . - In exercise of the powers conferred by section 7 of the 
Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act, 2005 (Mah . XVI of 2005 ) and 
of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the 
following rules further to amend the Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary 
Management Rules, 2006 , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary 
Management (Amendment ) Rules, 2016 . 

2. In rule 3 of the Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary Management Rules , 
2006 (hereinafter referred to as “ the principal Rules”) , in clause (a ), for the proviso the following 
proviso shall be substituted , namely : 

" Provided that, this condition is relaxed during financial years 2013-14 , 2014-15 , 2015-16 
and 2016-17 .” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. K. PATIL , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मे ३१ - जून ६, २०१८/ ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 


६ 


गुरुवार , फेब्रुवारी १८ , २०१६ / माघ २९ , शके १९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी . २०१५ / ६७४ / उ-१४.-- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा . तीन ) 
चे कलम १, पोट- कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे मौजे करमाड व सटाणा, तालुका औरंगाबाद, 
जिल्हा औरंगाबाद येथील सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात उक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या तारखेस अंमलात येईल 
ती तारीख १२ फेब्रुवारी २०१६ म्हणून नियुक्त करीत आहे व उक्त क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २ खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर 


करत आहे. 


उक्त क्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई -९ ३ आणि उप विभागीय अधिकारी, औरंगाबाद , 
जिल्हा औरंगाबाद यांचे कार्यालयात ठेवलेल्या नकाशात लाल रंगाने जास्त स्पष्टपणे दाखविले आहे आणि सोबतच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे 
त्याच्या चतुःसिमा आहेत . 


अनुसूची 
मौजे करमाड, तालुका औरंगाबाद, जिल्हा औरंगाबाद 


अनु . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( हे . आर) 


१ 


३.०१ 


३० पैकी 
१२६ पैकी 
१२८ पैकी 


०.९ ३ 


२ 

३ 


०.६७ 


एकूण 


४.६१ 


चतुःसीमा 


उत्तरेस . रेल्वे लाईन . 
दक्षिणेस . - औरंगाबाद जालना रोड व गट नं . १४० . 
पूर्वेस . - गट नंबर ३० पैकी व मौजे सटाणाची शिव . 
पश्चिमेस . - गट नंबर ३० पैकी, १२६ पैकी व १२८ पैकी . 


भाग चार ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३१ - जून ६, २०१८/ ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 


मौजे सटाणा, 

तालुका औरंगाबाद , जिल्हा औरंगाबाद 


. 


अनु . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( हे. आर ) 


१ 


१.०६ 


२ 


०.२५ 


३ 


१०१ पैकी 
१०२ पैकी 
१०३ पैकी 
१०४ पैकी 
१२५ पैकी 


०.१ ९ 


४ 


०.०३ 


५ 


१.०७ 


एकूण 


२.६० 


चतुः: सीमा 


उत्तरेस. रेल्वे लाईन . 
दक्षिणेस. - औरंगाबाद - जालना रोड . 
पूर्वेस . - गट नंबर १०१ पैकी, १०२ पैकी , १०३ पैकी , १०४ पैकी व १२५ पैकी. 
पश्चिमेस. - मौजे करमाडची शिव. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नंदू र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३१- जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 

INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 11th February 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act , 1961. 

No. IDC . 2015 /674/IND - 14. - In exercise of powers conferred by sub -section (3 ) of section 1 of 
the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.III of 1962), the Government of 
Maharashtra hereby appoints 12th February , 2016 to be the date from which the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall take effect in certain areas of Villages Karmad and Satana in 
Taluka Aurangabad of District Aurangabad , mentioned in the Schedule appended hereto and 
declares the said area to be an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act, for the 
purpose of the said Act ; 

The said area is more clearly defined in red in the maps deposited in the offices of the Chief 
Executive Officer , Maharashtra Industrial Development Corporation , Andheri (East ), 
Mumbai 400 093 and Sub -Divisional Officer, Aurangabad , District Aurangabad and is bounded by 
the areas as indicated in the said schedule . 


Schedule 
Village Karmad , Taluka Aurangabad , District Aurangabad 
Sr. No. Gat No. 

Area 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

(H.R.) 
1 30 Pt. 

3.01 
2 126 Pt. 

0.93 
3 128 Pt . 

0.67 
Total 

4.61 


Boundaries 

On the North by.- Railway Line. 
On the South by.— Aurangabad - Jalna Road and Gat No. 140 . 
On the East by.- Gat No. 30 Pt., Mouje Satana Village Boundary . 
On the West by.— Gat No. 30 Pt ., 126 Pt. and 128 Pt. 

Village Satana, Taluka Aurangabad , District Aurangabad 
Sr. No. Gat No. 

Area 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

(H.R.) 
101 Pt. 

1.06 
2 102 Pt . 

0.25 
3 103 Pt. 

0.19 
4 104 Pt. 

0.03 
5 125 Pt. 

1.07 
Total 

2.60 


1 


Boundaries 

On the North by . Railway Line . 
On the South by.— Aurangabad - Jalna Road . 
On the East by.- Gat No. 101 Pt ., 102 Pt., 103 Pt ., 104 Pt. and 125 Pt . 
On the West by.— Karmad Village Boundary . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R.MISTARY , 
Desk Officer . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३१ - जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 
क्रमांक आयडीसी . २०१५ / प्र.क्र . ६७४ / उ-१४. - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) चे कलम २ , खंड 
( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबत जोडण्यात आलेले अनुसूचीत उल्लेखलेले मौजे करमाड, 
तालुका औरंगाबाद , जिल्हा औरंगाबाद येथील क्षेत्रास दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ पासून औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 
मौजे करमाड, तालुका औरंगाबाद, जिल्हा औरंगाबाद 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 
( हे . आर ) 


गट नंबर 


१ 


१४० पैकी 


१३.२८ 


एकूण 


१३.२८ 


चतुःसीमा 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे करमाड येथील गट नंबर १२८ . 

औरंगाबाद- जालना रोड . 
मौजे सटाणाची शिव व मौजे सटाणा येथील गट नंबर १०१, १०२, १०३, १०४ . 
गट नंबर १४० पैकी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे 


३१ - जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १ ९ ४० 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 11th February 2016 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. IDC . 2015 /(674 )/IND-14.-In exercise of the powers conferred by clause (g ) of section 2 of 
the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah . III of 1962), the Government of 
Maharashtra hereby declares , with effect from the 12th February , 2016 , the certain areas of Village 
Karmad in Taluka Aurangabad of District Aurangabad , mentioned in the Schedule appended 
hereto , to be an industrial area for the purposes of the said Act. 

Schedule 


Village Karmad , Taluka Aurangabad , District Aurangabad 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(H.R.) 


1 


140 Pt. 


13.28 


Total 


13.28 


Boundaries 


: 


On the North By 
On the South By 
On the East by 
On the West By 


Village Karmad Gat No. 128 . 
Aurangabad - Jalna Road . 
Satana village boundary and Gat No. 101, 102 , 103 , 104 . 
Gat No. 140 Pt. 


: 


: 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


N. R. MISTARY , 


Desk Officer . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३१- जून ६, २०१८/ ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 


मंगळवार , फेब्रुवारी २३, २०१६ / फाल्गुन ४, शके १ ९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ 

नोटीस 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१३ / ३१ ९ / उद्योग -१४. - ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २१ ९ ६ /( २७१६ ) / उ -१४, दिनांक १८ जून १९९ ६ 
महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा 
महा. तीन ) चे कलम सहा, दिनांक १९ जून १९९ ६ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद 
केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, बारामती विभाग , बारामती यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३२ च्या पोट - कलम १ नुसार , 
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नोटीस क्रमांक मऔविम / कावि -५५८ / ९ ७, दिनांक २८ ऑगस्ट १९९ ७, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
असाधारण , भाग एक , पृष्ठ क्रमांक १३६१-१३६४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १९९ ७ ला प्रसिद्ध करून उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन 
प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट- कलम ४ नुसार उक्त नोटिशीत नमूद केलेले क्षेत्र सर्वभार मुक्त होऊन 
राज्य शासनाच्या ठायी निहित झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात येईल ) 
ताबा राज्य शासन किंवा त्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे 
राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट- कलम ( ४ ) मधील परंतुक व इतर अधिकारांचा वापर करून राज्य 
शासन ही सूचना प्रसिद्ध करीत आहे व उक्त जमीन संपादनातून काढून घेत आहे आणि असे घोषित करीत आहे की , ही सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर कलम ३२ च्या पोट - कलम (१) नुसार नोटीस प्रसिद्ध होण्याच्या लगतपूर्वी उक्त जमीन 
जिच्याकडे निहित होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्वात असतील असे भारांना अधिन राहून पूर्वलक्षी प्रभावासह पुनर्निहित होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३१ - जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 


९ 


अनुसूची 
मौज लोणी देवकर , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे 


अनु . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( हे . आर ) 


१ 


२३० पैकी 


४.४३ 


एकूण 


४.४३ 


चतुःसीमा 


उत्तरेस . - सिंचन कॅनॉल . 
दक्षिणेस . - गट नंबर २३० पैकी जमिनीमध्ये मऔविम ३० मीटरचा रस्ता व भूखंड क्रमांक ए-१ / ३ ची जागा . 
पूर्वेस . -गट नंबर २३१ . 
पश्चिमेस . - मौजे लोणी देवकर ते निमगाव केतकी जिल्हा परिषद रस्ता व मऔविम जमीन . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


लटके , 


वै . 

भू . 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब -२ 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३१ - जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 

INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 22nd February 2016 

Notice 
MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. IDC . 2013 /( 319 )/IND , 14. — Whereas , by Government Notification , Industries , Energy and 
Labour Department , No.IDC . 2196 /(2716 )/IND - 14 , dated the 18th June 1996 , issued under 
sub - section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah . III of 
1962) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra has appointed 
the 19th June 1996 , to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall 
take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification and declared 
the said area as an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas , as per the provisions of the said Act, the Sub Divisional Officer , Baramati 
Division , Baramati has, by issuing notice No. Allah /alfa- 558/97 , dated the 28th August 1997 
published in the Maharashtra Government Gazette, Extra Ordinary , Part I, dated 28th August 
1997 , on pages 1361-1364 , under sub - section ( 1) of section 32 of the said Act, initiated the process 
for the acquisition of lands in the said industrial area , and as such , the lands mentioned in the 
said notice have vested absolutely in the State Government free from all encumbrances under 
sub - section (4 ) of said section 32 ; 

And whereas , the actual possession of the land mentioned in the Schedule appended hereto 
(thereinafter referred to as “ the said land” ) was not taken by or on behalf of the State Government 
and it has appeared to the State Government that the said land is no more required for the 
purposes of the said Act . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub -section (4 ) of the 32 
of the said Act and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby issues this notice and withdraws the said land from acquisition and declares that , on the 
publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette , the said land shall 
re - vest with retrospective effect in the person in whom it is vesting immediately before the 
publication of the notice under sub - section ( 1) of said section 32 , subject to such encumbrances , 
if any, as may be subsisting at that time. 

Schedule 
Village Loni Devkar, Taluka Indapur , District Pune 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
H.R. 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


230 Part . 


4.43 


Total 


4.43 


Boundaries 


On the North by.- Irrigation Cannel. 
On the South by.— Gat No. 230 Pt. area MIDC 30 mtr . Road and Plot No. A - 1/ 3 Pt. Land . 
On the East by.- Gat No. 231. 
On the West by.- Village Loni Devkar to Nimgaon Ketki Z.P. Road and MIDC Land . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मे ३१ - जून ६, २०१८/ ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 


११ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग , 

हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१३ / ३१९ / उद्योग - १४. - ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २१ ९ ६ / ( २७१६ ) / उ-१४ , दिनांक १८ जून १९९ ६ 
महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा 
महा. तीन ) चे कलम सहा, दिनांक १९ जून १९९ ६ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद 
केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, बारामती विभाग, बारामती यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३२ च्या पोट -कलम 
१ नुसार , महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नोटीस क्रमांक मऔविम / कावि-५५८ / ९ ७, दिनांक २८ ऑगस्ट १९९ ७ महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र, असाधारण , भाग एक , पृष्ठ क्र . १३६१-१३६४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ७ ला प्रसिद्ध करून उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी 
भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट - कलम ४ नुसार उक्त नोटीशीत नमूद केलेले क्षेत्र सर्वभार मुक्त 
होऊन राज्य शासनाच्या ठायी निहित झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात येईल ) 
ताबा राज्य शासन किंवा त्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही 
असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट -कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार नोटीस उद्योग , 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आयडीसी. २०१३/ ( ३१९) / उद्योग-१४ , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी प्रसिद्ध करून उक्त क्षेत्र संपादनातून 
काढून घेतले आहे आणि उक्त नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उक्त जमीन कलम ३२ च्या पोट - कलम 
( १) ची नोटीस प्रसिद्ध होण्यापूर्वी जिच्याकडे निहित होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्वात असतील असे भार असल्यास 
त्या भारांना अधीन राहून पूर्वलक्षी प्रभावाने पुनर्निहित झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे 
महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे. 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट -कलम ( ३ ) व कलम २ खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या 
आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ पासून रद्द 
करीत आहे, आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 

अनुसूची 
मौजे लोणी देवकर , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 
( हे . आर) 


- 


गट नंबर 


१ 


२३० पैकी 


४.४३ 


एकूण 


४.४३ 


भाग चार ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३१- जून ६, २०१८/ ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 


चतुः: सीमा 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


कॅनॉल . 
गट नंबर २३० पैकी जमिनीमध्ये मऔविम ३० मीटरचा रस्ता व भूखंड क्रमांक ए -१ / ३ ची जागा. 
गट नंबर २३१ . 
मौजे लोणी देवकर ते निमगाव केतकी जिल्हा परिषद रस्ता व मऔविम जमीन . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वै. भू. लटके , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब -३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३१ - जून ६, २०१८/ ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 


१३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 22nd February 2016 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 

No.IDC . 2013 /( 319 ) /IND–14.—Whereas, by Government Notification , Industries, Energy and 
Labour Department, No. IDC . 2196 /(2716 )/IND - 14 , dated the 18th June 1996 issued under sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 (Mah . III of 1962) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra has appointed the 
19th June 1996 to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall take 
effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification and declared the 
said area as an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act; 

And whereas, as per the provisions of the said Act , the Sub Divisional Officer, Baramati 
Division , Baramati has, by issuing notice No. 311ah /zolla- 558/97, dated the 28th August 1997 
published in the Maharashtra Government Gazette, Extraordinary , Part I, dated 28th August 
1997 , on pages 1361-1364, under sub - section ( 1) of section 32 of the said Act, initiated the process 
for the acquisition of lands in the said industrial area , and as such , the lands mentioned in the 
said notice have vested absolutely in the State Government free from all encumbrances under 
sub - section (4 ) of said section 32 ; 

And whereas, the actual possession of the land mentioned in the Schedule appended hereto 
(thereinafter referred to as “ the said land” ), was not taken by or on behalf of the State Government 
and it has appeared to the State Government that the said land is no more required for the 
purposes of the said Act; 

And whereas, the Government of Maharashtra has, vide the Government Notice , Industries , 
Energy and Labour Department, No IDC . 2013 /( 319 )/IND - 14 , dated the 22nd February 2016 , under 
proviso to sub -section (4 ) of the said section 32 , issued the notice and withdrawn the said lands 
from acquisition and on the publication of the said notice in theMaharashtra Government Gazette , 
the said land have been re -vested with retrospective effect in the persons in whom it was vesting 
immediately before the publication of the notice under sub -section ( 1 ) of the said section 32 , subject 
to such encumbrances , if any, as may be subsisting at that time; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that , the said lands situated 
in the said industrial areas is not required for the purpose of development as an industrial area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub - section ( 3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby, with 
effect from the 23rd February 2016 , declares that the provisions of Chapter VI of the said Act 
shall cease to be in force in the said lands and the said land shall not be the part of the said 
industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done before that date . 

Schedule 


Village Loni Devkar , Taluka Indapur, District Pune 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(H.R.) 


4.43 


230 Pt. 
Total 


4.43 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३१ - जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १ ९ ४० 


Boundaries , 


On the North by.- Irrigation Cannel. 
On the South by.— Gat No. 230 Pt. area MIDC 30 mtr. Road and Plot No. A - 1/ 3 Part Land . 
On the East by.— Gat No. 231. 
On the West by.- Village Loni Devkar to Nimgaon Ketki Z.P. Road and MIDC Land . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मे ३१ - जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 


१५ 


३८ 


मंगळवार , फेब्रुवारी २३, २०१६ /माघ ४ , शके १९ ३७ 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ 


आदेश 


राज्यातील गृह 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम . 

क्रमांक आरसीटी -०३१२/ प्र. क्र . २२८ / पुनर्बाधणी -१६६/ पोल-५ अ. - मुंबई पोलीस अधिनियम (१९ ५१ चा २२) च्या कलम ५ ब आणि त्यानुषंगाने 
प्रदान करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे महाराष्ट्र 

विभागाच्या अखत्यारीतील पोलीस 
दलातील पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश ) नियम, २०११ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहेत : 

१. या नियमांना “ महाराष्ट्र पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा ) नियम , २०१६ ” असे संबोधण्यात यावे . 
२. महाराष्ट्र पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश) नियम , २०११ मधील नियम ३ (१)( अ) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे 

वय - कमीतकमी १८ वर्षे राहील, खुल्या प्रवर्गाकरिता जास्तीतजास्त २८ वर्षे राहील, मागासवर्गीय प्रवर्गाकरिता जास्तीतजास्त 
३३ वर्षे राहील. " 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय द . खेडेकर , 


शासनाचे उप सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ३१ - जून ६, २०१८ / ज्येष्ठ १०-१६, शके १९ ४० 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 22nd February 2016 


Order 


MAHARASHTRA POLICE ACT. 

No. RCT-0312 /C.R . 228 /Reconstruction - 166 / Pol-5A . - In exercise of the powers conferred by 
clause (b ) of section 5 of the Mumbai Police Act (Mumbai XXII of 1951), and of all other powers 
enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby amending the Maharashtra 
Police Constable (Recruitment ) Rules , 2011 rules regulating recruitment to the post of Police 
Constables in the police force under the Home Department of the Government of Maharashtra 
namely : 

1. These rules may be called the “Maharashtra Police Constable (Recruitment) (Amendment) 
Rules , 2016." 

2. The following changes should be done in rule 3 ( 1)(A ) of the Maharashtra Police Constable 
(Recruitment) Rules , 2011 : 

“ Age — Minimun 18 years , Maximum 28 years, for Open Category and 33 years for 
Backward Class ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY D. KHEDEKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


